प्रादेशिक विकास मंडळांच्या कामकाजाकरीता 
नियोजन विभागामध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या ६ 
(सहा) अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते 
दिनांक ३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३ /का.१४२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १३/०३/२०१८. 


संदर्भ :- १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३/का.१४२६, 
दिनांक १७/१/२०१८. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ५/३/२०१८. 


शासन निर्णय: 

उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व विदर्भ विकास मंडळ या मंडळांच्या 
कामकाजासाठी नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई येथे निर्माण केलेली ६ (सहा) अस्थायी पदे दिनांक 
२८/२/२०१८ पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भाधीन क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. आता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. २ येथील शासन निर्णयानुसार, खालील विवरणपत्रात नमूद 
केलेल्या ६ अस्थायी पदांना दिनांक १/३/२०१८ ते दिनांक ३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे- 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
La उप सचिव रु. १५६००-३९१०० ग्रेड पे ७६०० ee 
२ | संशोधन अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० २ 
३ | कक्ष अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४४०० a 
| So] सहायक रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० ae 
५ | लिपिक- टंकलेखक रु. ५२००-२०२०० ग्रेड पे १९०० es 
एकूण & 


२. सदरशासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
५/३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्राविमं-१०१८/प्र.क्र.१३ /का.१४२६ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३१४१०४४०४६७१६ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
पश 


P riya n ka Ra nja [1] 2u-Planning Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f569a7 


C h h a pwa le 09a20ae44359c483f3e1b0d4450728d0, 


cn=Priyanka Ranjan Chhapwale 
Date: 2018.03.14 10:45:44 +05'30' 


(प्रियांका छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / औरंगाबाद. 
७ वित्त विभाग, व्यय-८ /अर्थसंकल्प-१९/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
८) राज्यपालांचे उप सचिव (वैधानिक विकास मंडळ), राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५ 
९) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय इमारत, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय कंपाऊंड, तळमजला, पश्चिम बाजू, औरंगाबाद-४३१ ००९. 
१०) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, बी-२/१, अंबाझरी रोड,अंध 
विद्यालयाजवळ, नागपूर-२२. 
११) अपर आयुक्त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ, नवीन प्रशासकीय भवन, १८ वा 
मजला, मंत्रालयासमोर, मुंबई-३२. 
१२) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-१४१६, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१३) मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 
१४) निवड नस्ती (का.१४२६). 


मम मसल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


